शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यात 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची नवीन 
संस्था सुरु करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २५ जुले, २०१९. 


संदर्भ : १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१६/१९)/ 
तांशि-५, दि. २० जून, २०१९. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/मान्यता/२०१९/७३५, दिनांक २८.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यात व्यावसायिक औषधनिर्माणशास्त्र पदविका 


अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था सुरू करणेचे अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-ब मधील अनुक्रमांक-१ येथे नमुद 


संस्थेचे नाव वगळणेबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ येथील 


पत्रान्वये शासनास विनंती केळेली आहे. सदर विनंतीचे अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन 


निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९)/तांशि-५, दि. २० जून, २०१९ या शासन 


निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये नमुद संस्थेचे नाव वगळण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९)/तांशि-५, 


दिनांक २० जून, २०१९ रोजीचे शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-ब मधील अनुक्रमांक १ येथे नमुद 


“व्ही.एस.एस.इन्स्टीट्युट ऑफ फार्मसी, जालना” या संस्थेचे नाव या शासन निर्णयाव्दारे वगळण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९६/१९)/तांशि-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२५१२३३०२२६०८ असा आहे. हा 


sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


णि lly signed by Anil Raghunath Katk 
DN: c=IN, ॥ Mahi hi High 1d Techt 1 Edi 
| 1 १९० Code=400032, hi 
2.5. = bOF5c05dc9058175992109e62d3F57 1 9b9dfb87a96579dc30c265d 
67९ 
INumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b65 1 1197206b94720842cda576febebf 
a a [| 8458152: | hi h Katkat 
Di 2019.07.25 12:42:31 +05'30' 
(अ.र.काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, 
एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


भाग), नवी दिल्ली. 
विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


१०. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


